सरकारी अभियोग संचालनालयातील कर्मचारी/अधि- 
कारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे ब जतन 


महाराष्ट्र शासन. 
., ... गृह विभाग, । 
शासन. निर्णय क्रमांक एसपीपी-0996/सीआर-119/पोल-10 , 
मंत्रालय, मुंबई 400 032, दिनांक 16 जानेवारी 1998. 


वाचा :- . (1) शासन निर्णद्य क्रमांक एसपीपी-2295/प्र. क्र. 149/पोल-10, दिनांक 20 मे 1997. 
(2) शासन निर्णय क्रमांक एसंपीपी-0996/सीआर--119/पोल-10 Pais 15. जानेवारी 1998. 


शासन निर्णय : सहाय्यक सरकारी अभियोवत्यांचा (पोलीस अभियोब्त्यांचा) संवर्ग, दिनांक 20 मे 1997 पासून 
पोलीस विभागाच्या नियंत्रणातून मुक्त करुन तो, सरकारी अभियोग संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आला 
आहे. पूर्वी, सहाय्यक सरकारी अभियोबत्यांचे गोपनीय अभिलेख पोलीस अधीक्षकांकडून लिहिले जात होते. आता यापुढे 
सदर संचालनालगातील अधिका-यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याकरिता प्रतिवेदन व पुनविलोकन अधिकारी कोण असतील 
याबाबत समक्रमांकाच्या दिनांक 15 जानेवारी 1998 च्या शासन निर्णयाब्दारे निश्‍चित केले आहे. . 


2. यापुढे सर्व, सहाय्यक सरकारी अभियोकते/अतिखित्त सरकारी अभियोक्‍्ते (निवडश्रेणी पोलीस अभियोक्‍्ता)/ 
सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता (विधी सल्लागार/गुख्य पोलीस अभियोक्‍्ता)/उप संचालक यांनी त्यांनी 
केलेल्या कामाचे गासिक विवरणपत्र त्यांच्या प्रतिवेदन अधिका-यांकडे दरमहा सादर करावे. प्रतिवेदन अधिका-यांनी 
त्यांच्या हाताखालील कर्मचारी/अधिका-यांनी सादर केलेल्या कामाच्या विवरणपत्राच्या आधारे त्यांच्या. कामाचे मूल्यमापन 
करावे. तसेच त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करताना त्यांचे कायद्यांचे व पध्दतीचे ज्ञान, खटल्यात वाद विवाद करण्याची . 
क्षमता, खटला. चालविण्याकरिता केलेली तयारी, गुन्हा शाबित करण्याकारेता केलेले प्रयत्न, Pein सुटलेल्या गुन्ह्या- 
तील योग्य खटल्यात अपील करण्याकरिता केलेली कार्यवाही या सर्व. बाबी विचारात घ्याव्यात. तसेच याबाबतचे 
मूल्यमापन करण्याकरिता प्रतिवेदन अधिका-यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कर्मचारी/अधिकारी यांच्या कार्यालयाचे 
दरवर्षी, वार्षिक निरीक्षण करताना त्यांनी संबंधित न्यायाधीशंकतडूनही माहिती प्राप्त करुन घ्यावी. 

3. तरी संचालनालयातील सर्व, सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता व इतर वरिष्ठ अधिका-यांनी त्यांच्या 
नियंत्रणाखाली असलेल्या कर्मचारी/अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिताना ate सुचना व सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या guia सीएफआर-1295/प्र.क्र. 36/95/तेरा, दिनांक 1 फेब्रुवारी 1996 च्या शासन निर्णयातील सूचना 
विचारात घ्याव्यात. तसेच त्यांनी केलेल्या कामाचे मूल्यमापन जेव्हा चांगला/ समाधानकारक यापेक्षा कमी असेल तेव्हा 
त्यांनी अभियोक्त्याच्या कामात आढळून आलेल्या उणिवा अहवालात स्पष्टपणे नमूद कराव्यात. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
अरविंद झणझणे, 
का्यौसन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्र्ति 


पोलीस महासंचालक व पोलीस महातिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
संचालक, सरकारी अभियोग, गहाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व सत्र न्यायाधीश, र 

सर्व महानगर दंडाधिकारी, 

सर्व. प्रथम वर्ग. न्यायदंड्राधिकारी, 


एच-1355(1500--1-98) oe (कृ.मा.प. 


सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक, 
सर्व, पोलीस आयुक्‍त 
सवे. पोलीस अधीक्षक 
सर्व अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता (निवडश्रेणी पोलीस अभियोक्ता) , 
सर्व सहाय्यक सरकारी अभियोवता 
(संचालक, सरकारी अशियोग यांच्या मार्फत) 
सामान्य प्रशासन विभाग 
विधी व न्याय विभाग, ; 
निवड नस्ती, (पोल-10) . 


एच''1355(1500-1-98)अ. 


